मंत्री आस्थापनेवरील अवर सचिवांच्या 
प्रत्यावर्तनानंतरच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः -संकीर्ण - २०१९/प्र.क्र.१३०/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ - १) साप्रवि कार्यालयीन आदेश क्र. एमआयएम-१२१९/प्र.क्र.२७८/कार्या२१, दि.१३/११/२०१९ 
२) समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.२४ डिसेंबर, २०२० 


आदेठा 


श्री. अ.बा.पाटणकर, अवर सचिव, ग्राम विकास विभाग यांच्या मंत्री आस्थापनेवरील सेवा 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये त्यांच्या मूळ विभागात दिनांक 93/99/2098 (AA) प्रत्यावर्तीत 
करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधीन क्र.? येथील आदेझान्वये श्री.पाटणकर, अवर सचिव यांची 
प्रत्यावर्तनानंतर बदलीने पदस्थापना “अल्पसंख्यांक विकास विभागामध्ये” करण्यात आली होती. आता 
प्रशासकीय कारणास्तव श्री.पाटणकर, अवर सचिव यांची सुधारित पदस्थापना “वित्त विभागात” अवर 
सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. श्री.अ.बा.पाटणकर, अवर सचिव यांनी वित्त विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


३. श्री.पाटणकर, अवर सचिव यांचा दिनांक १४/११/२०१९ (म.पू) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी 
मंजूर करण्याची कार्यवाही HAL. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४ (एफ) 
नुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार वित्त विभागाने करावी. 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२०६१२४६००४८०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


n , 
5.4. 988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ad 


Gaj 
क a8a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f 
himrao GUurav- EE 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. Ha. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण - २०१९/प्र.क्र.१३०/का.१४ 


३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्राम विकास विभाग / अल्पसंख्यांक विकास विभाग / वित्त विभाग 

५. सह/उपसचिव (आस्थापन), ग्राम विकास विभाग /अल्पसंख्यांक विकास विभाग / वित्त विभाग 
६. अवर सचिव, कार्यासन २१, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई 

७. श्री.अ.बा.पाटणकर, अवर सचिव, विभागामार्फत 

८. निवड नस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


